स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या 
संवर्गाची  दि.०१.०१.१९८९ ते 
दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीच्या 
दि.११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द 
केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता सूचीमधील 
सुधारणा. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- ज्येष्ठता-२०२०/प्र.क्र.२४/भाग-२/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- ०७ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा - शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. ज्येष्ठता-२०२०/प्र.क्र.२४/ आस्था-१, 
दि.११.१२.२०२०. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाची दि.०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१८ या 
कालावधीची अंतिम ज्येष्ठतासूची दि.११.१२.२०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आली 
आहे. 


२. दिनांक ११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमध्ये स्थापत्य 
अभियांत्रिकी सहायकांच्या नावामध्ये बदल, शैक्षणिक अर्हतेमध्ये बदल जात प्रवर्गामध्ये बदल, 
नियुक्‍ती आदेशाच्या दिनांकात बदल, सेवाज्येष्ठतेमध्ये बदल व सेवा ज्येष्ठतेमध्ये नव्याने समावेश 
करण्याबाबतचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त झालेले आहेत. सदर प्रस्तावातील कागदोपत्री पुराव्यांच्या 
अनुषंगाने त्यांच्या सेवाज्येष्ठतेमध्ये आवश्‍यक त्या सुधारणा करण्यात येत आहे. शासन परिपत्रक 
दि.११.१२.२०२० मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांचे विवरणपत्र “परिशिष्ट-औ” यासोबत 
जोडण्यात आलेले आहे. 


३. सदरचे शासन शुध्दीपत्रक श्री.राहुल साळुंखे व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. ८४८/२०१८, संकिर्ण अर्ज क्र. ३४४/२०२०, 
अवमान याचिका क्र.०८/२०२१, श्री.गोरक्षनाथ आगळे यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, 
मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. १०५६/२०१९, संकिर्ण अर्ज क्र. ३२९/२०२०, श्री.अरविंद 
लोखंडे व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल केलेला 
मूळ अर्ज क्र. ९३५/२०२०, संकिर्ण अर्ज क्र. ५८/२०२१, श्री.राजेंद्र माळी व श्री.अरुण रोडगे यांनी 
मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. 
३६/२०२१, श्री.सचिन आटकेकर व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२०/प्र.क्र.२४/भाग-२/आस्था-१ 


दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. १४०/२०२१ व संकिर्ण अर्ज क्र. ७२/२०२१, श्री.गणेश चव्हाण व इतर 
यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. १४७/२०२१, 
श्री.इर्शाद महागमी यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल 
केलेला मूळ अर्ज क्र. ९४०/२०२०, श्रीमती सारिका इया. बाभळे, श्रीमती सुजाता एस. भातकुले व 
श्रीमती gael एस. गारोडे यांनी अनुक्रमे मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर 
येथे दाखल केलेले मूळ अर्ज क्र. ९३०/२०२०, मूळ अर्ज क्र. ११४६/२०२१, मूळ अर्ज क्र. 
११४७/२०२१, श्री.अमोल चिंतामण नासरे यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ 
नागपूर येथे दाखल केलेले मूळ अर्ज क्र. ९७७/२०२१, श्री.गणेडा केशवराव चाटे व इतर यांनी व 
श्री.प्रमोद गोपाळ नरसुडे यांनी अनुक्रमे मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ औरंगाबाद 
येथे दाखल केलेले मूळ अर्ज क्र. ४९२/२०२१ व मूळ अर्ज क्र. ५८७/२०२१ तसेच इतर सर्व 
न्यायप्रविष्ट प्रकरणी न्यायनिर्णयांच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


४. सदरचे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२१२०७१२१४४१९११८ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सोबत :- परिशिष्ट “औ”. 


igitally signed by SATISH KASHINATH HADPE 
=IN, o=GOVERT 


Di 
DN: c= INMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORK 
DEPARTI postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20= Sdd711cOd1e07174dcf0c86704251953a991962687c4be78f52 
5163662, pseudonym=A0979EFOCFCSDCCD6992A46DF 40B6E6F6DC18F4B, 


serialNumber=447C8B1 1201 DBS6E60BD92A6C6FB60347E6C 16EC635920CC8 
EC2FA918E790339, cn=SATISH KASHINATH HADPE 


Date: 2022.12.07 12:42:34 +05'30' 


(सतिश का. हडपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग (स्थापत्य), महाराष्ट्र राज्य. 
२. सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, महाराष्ट्र राज्य. 
३. परिशिष्ट “sil” मध्ये नमूद सर्व स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक, द्वारा- अधीक्षक अभियंता, 
४.कार्यासन अधिकारी सेवा-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/भाग-२/ आस्था-१, दिनांक ०७/१२/२०२२ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट "औ' 
शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/आस्था-१, दिनांक ११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गाच्या दि. ०१.०१.१९८९ ते दि. ३१.१२.२०१८ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठता सूची मधील सुधारणांबाबतेचे विवरणपत्र . 
अ.क्र. | श्री./ । कर्मचाऱ्याचे | जन्म दिनांक | जात प्रवर्ग शौक्षणिक स्थापत्य । निम्न पदावरील | आस्थापनेचा | स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य सध्याचे जेष्ठतेचा अभिप्राय 
श्रीमती नांव अर्हता अभियांत्रिकी । नियुक्तीचा प्रकार | अभियांत्रिकी अभियांत्रिकी | अभियांत्रिकी | मंडळ दिनांक 
सहाय्यक दिनांक सहाय्यक या । सहाय्यक सहाय्यक | कार्यालय 
संवर्गात ज्या संवर्गात पदाची पदाची 
पदावरुन आले समावेशन | अर्हताकारी | आर्हताकारी 
त्या पदाचे नांव झाल्याचा परीक्षा / परीक्षा / 
दिनांक / विभागीय विभागीय 
सरळसेवेने परीक्षा | परीक्षा उत्तीर्ण 
हजर झाल्याचा | उत्तीर्ण आहे | होण्या पासून 
दिनांक किवा कसे | सूट मिळाली 
आहे किंवा कसे 
| a | २ ३ le. Be S| 4 & | 8 | ८ ९ | 9% | } 19 | १२ १३ |[__१४ | १५ 
२३७५ | श्रीमती |विजया ०४-०२-१९८१ | इ.मा.व. | डी.सी.ई. सरळसेवा नियमित | २२-०५-२०१२ | उत्तीर्ण अकोला | २२-०५-२०१२ | अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला यांनी दि.२४.०३.२०२२व 
एकनाथ (दूरस्थ अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद यांनी दि.११.०४.२०२२ 
पाटील शिक्षणाद्वारे) रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावातील कागदोपत्री पुराव्यास अनुसरून, 
श्रीमती विजया एकनाथ पाटील यांनी दूरस्थ शिक्षणाद्वारे स्थापत्य अभियांत्रिकी 
पदविका (डीसीई) ही शैक्षणिक पात्रता धारण केली असल्याचे दिसून येत आहे. 
सबब, श्रीमती पाटील, यांच्या शैक्षणिक अर्हतेमध्ये डी. सी. ई. ( दूरस्थ शिक्षणाद्वारे) 
अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 
२३७५-अ| श्रीमती |सुनिता मधुकर | २७-०८-१९८४ | इ.मा.व. | डी.सी.ई. सरळसेवा नियमित | २२-०५-२०१२ | उत्तीर्ण अकोला | 22-04-2092 |अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला यांनी दि.२४.०३.२०२२ व 
वाकोडे (दूरस्थ अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद यांनी दि.११.०४.२०२२ 
शिक्षणाद्वारे) रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावातील कागदोपत्री पुराव्यास अनुसरून, 
श्रीम 


.सुनिता मधुकर वाकोडे यांनी दूरस्थ शिक्षणाद्वारे स्थापत्य अभियांत्रिकी 


पदविका (डीसीई) ही शैक्षणिक पात्रता धारण केली असल्याचे दिसून येते. सबब, 
श्रीमती वाकोडे, यांच्या शैक्षणिक अर्हतेमध्ये डी. सी. ई.(दूरस्थ शिक्षणाद्वारे) अशी 


हंद घेण्यात येत आहे. तसेच, सदर प्रस्तावातील कागदोपत्री पुराव्यास अनुसरून, 


श्रीमती सुनिता मधुकर वाकोडे यांना त्यांचा नियुक्तीचा दि.२२.०५.२०१२ हा ज्येष्ठता 
दिनांक प्रदान करण्यात येत आहे. यास्तव, दि.११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या 


अंतिम ज्येष्ठता यादीतील अ. क्र. २३७५ वरील श्रीमती विजया एकनाथ पाटील 
यांच्या खाली व अ. क्र. २३७५-ब वरील श्रीमती मिनाक्षी WHR भोसले यांच्यावर अ. 


क्र. २३७५-अ येथे श्रीमती सुनिता मधुकर वाकोडे यांचे स्थान निश्चित करण्यात येत 


आहे. दिनांक ११.१२.२०२० रोजीच्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमधील श्रीम.सुनिता 


धुकर वाकोडे यांची अ. क्र. ३१३७ येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/भाग-२/ आस्था-१, दिनांक ०७/१२/२०२२ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट "औ' 
शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/आस्था-१, दिनांक ११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गाच्या दि. ०१.०१.१९८९ ते दि. ३१.१२.२०१८ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठता सूची मधील सुधारणांबाबतेचे विवरणपत्र . 
अ.क्र. । श्री./ । कर्मचाऱ्याचे | जन्म दिनांक ।जात प्रवर्ग| शौक्षणिक स्थापत्य । निम्न पदावरील | आस्थापनेचा | स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य सध्याचे जेष्ठतेचा अभिप्राय 
श्रीमती नांव अर्हता अभियांत्रिकी । नियुक्तीचा प्रकार | अभियांत्रिकी अभियांत्रिकी | अभियांत्रिकी | मंडळ दिनांक 
सहाय्यक दिनांक सहाय्यक या | सहाय्यक सहाय्यक | कार्यालय 
संवर्गात ज्या संवर्गात पदाची पदाची 
पदावरुन आले समावेशन । अर्हताकारी | आर्हताकारी 
त्या पदाचे नांव झाल्याचा परीक्षा / परीक्षा / 
दिनांक / विभागीय विभागीय 
सरळसेवेने परीक्षा | परीक्षा उत्तीर्ण 
हजर झाल्याचा | उत्तीर्ण आहे | होण्या पासून 
दिनांक किवा कसे | सूट मिळाली 
आहे किंवा कसे 
| a | २ ३ | 8 | 4 & | 8 | ८ ९ | | } 19 | १२ १३ | ow | १५ 
२३७५-ब | श्रीमती ।मिनाक्षी १८-०५-१९८७ | इ.मा.व. | डी.सी.ई. सरळसेवा नियमित | २२-०५-२०१२ उत्तीर्ण अकोला | २२-०५-२०१२ |अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला यांनी दि.२४.०३.२०२२ व 
प्रकाश भोसले (दूरस्थ अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद यांनी दि.११.०४.२०२२ 
शिक्षणाद्वारे) रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावातील कागदोपत्री पुराव्यास अनुसरून, 
श्रीमती 


पदविका (डीसीई) ही शै! 
श्रीमती 


क्षणिक पात्रता 


नोंद घेण्यात 


प्रस्तावातील कागदोपत्री 


श्रीमती मिनाक्षी प्रकाह भोसले यांनी दूरस्थ शिक्षणाद्वारे स्थापत्य अभियांत्रिकी 
क्षा ता धारण केली असल्याचे दिसून येते. सबब, 
भोसले, यांच्या शैक्षणिक अर्हतेमध्ये डी. सी. ई. ( दूरस्थ शिक्षणाद्वारे) अशी 
त येत आहे. तसेच सदर प्रस्ताव 

श्रीम. मिनाक्षी प्रकाश भोसले 


पुराव्यास अनुसरून 


यांना त्यांचा नियुक्तीचा दिनांक २२.०५.२०१२ हा 


वाकोडे यांच्या 


क्र. २३७५-ब येथे श्रीमती 
आहे. दिनांक 


केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादीतील अ. क्र. २३७५-अ वरील 


प्रकाश भोसले 


सले यांची अ. क्र. 


ज्येष्ठता दिनांक प्रदान करण्यात येत आहे. यास्तव, दि.११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द 


श्रीमती सुनिता मधुकर 


3 


TEA खाली व अ. क्र. २३७६ वरील श्री.प्रविण लक्ष्मण पोपळे यांच्यावर अ. 


मिनाक्षी vert भोसले यांचे स्थान निश्चित करण्यात येत 
७ ११.१२.२०२०रोजीच्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमधील श्रीमती मिनाक्षी 


.३१३८ येथील नोंद रद्द करण्यात 


| येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/भाग-२/ आस्था-१, दिनांक ०७/१२/२०२२ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट “sil 
शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/आस्था-१, दिनांक ११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गाच्या दि. ०१.०१.१९८९ ते दि. ३१.१२.२०१८ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठता सूची मधील सुधारणांबाबतेचे विवरणपत्र . 


अ.क्र. । श्री./ । कर्मचाऱ्याचे | जन्म दिनांक ।जात प्रवर्ग| शौक्षणिक स्थापत्य । निम्न पदावरील | आस्थापनेचा | स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य सध्याचे जेष्ठतेचा अभिप्राय 
श्रीमती नांव अर्हता अभियांत्रिकी | नियुक्तीचा प्रकार | अभियांत्रिकी ।अभियांत्रिकी | अभियांत्रिकी | मंडळ दिनांक 
सहाय्यक दिनांक सहाय्यक या | सहाय्यक सहाय्यक | कार्यालय 
संवर्गात ज्या संवर्गात पदाची पदाची 
पदावरुन आले समावेशन । अर्हताकारी | आर्हताकारी 
त्या पदाचे नांव झाल्याचा परीक्षा / परीक्षा / 


दिनांक / विभागीय विभागीय 
सरळसेवेने परीक्षा | परीक्षा उत्तीर्ण 
हजर झाल्याचा | उत्तीर्ण आहे | होण्या पासून 
दिनांक किवा कसे | सूट मिळाली 
आहे किंवा कसे 


| a | २ ३ | _ ४५ | 4 & | 8 | ८ ९ | 9% | } 19 | १२ १३ |[__१४ | १५ 
2962-3 | श्रीमती [ator संदीप 04-08-9822 | खुला वास्तुशास्त्र सरळसेवा नियमित | ०७-०१-२००९ उत्तीर्ण सातारा | ०७-०१-२००९ श्रीमती गिता संदीप पंडीत, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक यांनी दि.०९.०३.२०२२ 
पंडीत रोजीच्या पत्रान्वये उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदोपत्री पुराव्याच्या अनुषंगाने श्रीमती 
गिता संदीप पंडीत (श्रीमती प्रिया जयंत कडू) यांची नियुक्‍ती सरळसेवेने खेळाडू या 
प्रवर्गातून झाली असल्याचे दिसून येते. दि.११.१२.२०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये 
प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाच्या अंतिम 
ज्येष्ठतासूचीमध्ये श्रीमती गिता संदीप पंडीत यांचा स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 
पदावर नियुक्तीचा दिनांक ०१.०७.२००९ असा चूकीचा नोंद झाला आहे. तथापि, 
श्रीमती गिता संदीप पंडीत यांची सेवा पुस्तकातील स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 
पदावर नेमणूक झाल्याचा दिनांक ०७.०१.२००९ असा आहे. श्रीमती पंडीत यांनी 
उपलब्ध करुन दिलेले कागदोपत्री पुरावा पहाता, त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकामध्ये 
दुरुस्ती करण्यात येत आहे. यास्तव, दिनांक ११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या 
अंतिम ज्येष्ठता यादीतील अ. क्र. २१६२ वरील श्रीमती दिपाली रणजित मुंगळकर 
यांच्याखाली व अ. क्र. २१६३ वरील श्री. हणमंत श्रीपती धनवडे यांच्यावर अ. क्र. 
२१६२-अ येथे श्रीमती गिता संदीप पंडीत यांचे स्थान निश्चित करण्यात येत आहे. 
दिनांक ११.१२.२०२०रोजीच्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमधील श्रीमती गिता संदीप 
पंडीत यांची अ. क्र. २२०८ येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


पंडीत (खेळाडू | आरेखक 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/भाग-२/ आस्था-१, दिनांक ०७/१२/२०२२ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट "औ' 


शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/आस्था-१, दिनांक ११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गाच्या दि. ०१.०१.१९८९ ते दि. ३१.१२.२०१८ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठता सूची मधील सुधारणांबाबतेचे विवरणपत्र . 


श्री./ । कर्मचाऱ्याचे | जन्म दिनांक |जात प्रवर्ग शौक्षणिक स्थापत्य आस्थापनेचा | स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य सध्याचे 
श्रीमती नांव अर्हता अभियांत्रिकी प्रकार | अभियांत्रिकी ।अभियांत्रिकी | अभियांत्रिकी मंडळ 
सहाय्यक सहाय्यक या | सहाय्यक सहाय्यक | कार्यालय 
संवर्गात ज्या संवर्गात पदाची पदाची 
पदावरुन आले समावेशन । अर्हताकारी | आर्हताकारी 
त्या पदाचे नांव झाल्याचा परीक्षा / परीक्षा / 
दिनांक / विभागीय विभागीय 
सरळसेवेने परीक्षा | परीक्षा उत्तीर्ण 
हजर झाल्याचा | उत्तीर्ण आहे | होण्या पासून 
दिनांक किवा कसे | सूट मिळाली 
आहे किंवा कसे 
२ ३ | ४ | षु & | 8 | 8 | | ० |__११__| q १२ १३ 
श्री. |स्वप्नील ०२-०३-१९९१ | खुला बी. ई. सरळसेवा नियमित | ०६-१०-२०१७ | उत्तीर्ण पुणे अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे यांनी दि. ११.०३.२०२२ 
जगदीशा जाधव (सिव्हील) रोजीच्या पत्रान्वये श्री. स्वप्नील जगदीडा जाधव यांच्या नावाचा समावेश 
अभियांत्रिकी संवर्गाच्या दिनांक ११.१२.२०२०रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता 
समाविष्ठ करण्याबाबत शासनास सादर केलेल्या अहवालातील 
अनुसरुन,श्री. स्वप्नील जगदीश जाधव यांना त्यांचा नियुक्तीचा दिनांक 
०६.१०.२०१७ हा ज्येष्ठता दिनांक प्रदान करण्यात .यास्तव, दिनांक 
११.१२.२०२०रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादीतील अ. क्र 
प्रकाश खेडकर यांच्याखाली व अ. क्र. ३२०८ वरील श्री, राजू 
अण्णासाहेब चव्हाण यांच्यावर अ. क्र. ३२०७-अ ये! स्वप्नील जगदीशा 
नाव निश्चित करण्यात येत आहे 
श्री. ०२-१२-१९८७ |वि.मा.प्र| बी.ई. सरळसेवा नियमित । १०-०७-२०१५ | उत्तीर्ण पुणे अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे यांनी दि. ११.०३.२०२२ 
लक्ष्मीनारायण (सिव्हील) Fad श्री. नरेश लक्ष्मीनारायण यांच्या नावाचा समावेश स्थापत्य 
संवर्गाच्या दिनांक ११.१२.२०२० रोजी केलेल्या अंतिम 
यादीत समाविष्ठ करण्याबाबत शासनास सादर केलेल्या अहवालातील 
कागदोपत्री पुराव्यास अनुसरुन,श्री क्ष्मीनारायण ARTA यांना त्यांचा 
नियुक्तीचा दिनांक १०.०७.२०१५ दिनांक प्रदान करण्यात येत आहे. 
दिनांक ११.१२.२०२०रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादीतील अ. 
२९ वरील श्री. संतोष संजीवन यांच्याखाली व अ. क्र. ३०३० वरील 
श्रीकांत भगवान आसबे यांच्यावर अ. क्र.३०२९-अ येथे श्री. नरेश 
RRO मुठाम यांचे नाव निश्चित करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/भाग-२/ आस्था-१, दिनांक ०७/१२/२०२२ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट "औ' 


शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/आस्था-१, दिनांक ११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गाच्या दि. ०१.०१.१९८९ ते दि. ३१.१२.२०१८ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठता सूची मधील सुधारणांबाबतेचे विवरणपत्र . 


अ.क्र. । श्री./ । कर्मचाऱ्याचे | जन्म दिनांक ।जात प्रवर्ग| शौक्षणिक स्थापत्य । निम्न पदावरील | आस्थापनेचा | स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य सध्याचे जेष्ठतेचा अभिप्राय 
श्रीमती नांव अर्हता अभियांत्रिकी | नियुक्तीचा प्रकार | अभियांत्रिकी ।अभियांत्रिकी | अभियांत्रिकी | मंडळ दिनांक 
सहाय्यक दिनांक सहाय्यक या | सहाय्यक सहाय्यक | कार्यालय 
संवर्गात ज्या संवर्गात पदाची पदाची 
पदावरुन आले समावेशन । अर्हताकारी | आर्हताकारी 
त्या पदाचे नांव झाल्याचा परीक्षा / परीक्षा / 


दिनांक / विभागीय विभागीय 
सरळसेवेने परीक्षा | परीक्षा उत्तीर्ण 
हजर झाल्याचा | उत्तीर्ण आहे | होण्या पासून 
दिनांक किवा कसे | सूट मिळाली 
आहे किंवा कसे 


शिळा २ ३ [४ | 4 & | 8 | ८ ९ | 9% | } 19 | १२ १३ |[__१४ | १५ 


S| 


2303 | श्रीमती |शारदा अरुण | १९-१०-१९७७ |इ.मा.व. | डी. सी.ई. सरळसेवा नियमित | २२-०५-२०१२ उत्तीर्ण औरंगाबाद | २२-०५-२०१२ |अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद यांनी दि. २१.०३.२०२२ 
रसाळ (पूर्वीचे रोजीच्या पत्रान्वये स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक पदाच्या दि.११.१२.२०२० रोजी 
नाव-शारदा (महिला) प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादीत श्रीमती शारदा मोठे, स्थापत्य अभियात्रिकी 
उत्तमराव मोठे) सहायक ज्येष्ठता क्रमांक २३७३ वर दर्शविण्यात आलेल्या नावात श्रीमती उत्तमराव 
मोठे ऐवजी श्रीमती शारदा अरुण रसाळ अशी नोंद घेण्याबाबत विनंती केली आहे. 
त्यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदोपत्री पुराव्यांच्या अनुषंगाने ज्येष्ठता सूचीत 
अ. क्र. २३७३ वर दर्शविण्यात आलेल्या नावात श्रीमती उत्तमराव मोठे ऐवजी श्रीमती 
शारदा अरुण रसाळ (पूर्वीचे नाव-शारदा उत्तमराव मोठे) sah नोंद घेण्यात येत 
आहे. 


: 


2308-3 | श्री. |अविनाहा 08-92-9868 | खुला | एस. एस. सी. | रोड कारकून | ०१-०३-१९८९ | रुपांतरित | 09-09-2099 | wards ठाणे | 09-08-2099 |अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ,औरंगाबाद यांनी दि. २४.०३.२०२१ 
काशिनाथ रोजीच्या पत्रान्वये श्री.आवारे, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक यांच्या नावाचा 
आवारे दि.११.१२.२०२० रोजीच्या ज्येष्ठता सूचीत समावेश नसल्याने त्यांच्या नावाच 
Waal करण्याबाबत विनंती केली आहे. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ,औरंगाबाद यांनी सादर केलेल्या कागदोपत्री पुराव्यास अनुसरुन श्री. आवारे 
यांना दिनांक ०१.०६.२०११ हा ज्येष्ठता दिनांक प्रदान करण्यात येत आहे. यास्तव, 
दिनांक ११.१२.२०२०रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादीतील अ. क्र. २३०९ 
वरील श्री. बलभीम रघुनाथ भोजणे यांच्याखाली व अ.क्र. २३१० वरील श्री. रविशंकर 
राजाराम मिसाळ यांच्यावर अ. क्र. २३०९-अ येथे श्री अविनाश काशिनाथ आवारे 
यांचे स्थान निश्चित करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/भाग-२/ आस्था-१, दिनांक ०७/१२/२०२२ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट "औ' 


शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/आस्था-१, दिनांक ११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गाच्या दि. ०१.०१.१९८९ ते दि. ३१.१२.२०१८ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठता सूची मधील सुधारणांबाबतेचे विवरणपत्र . 


अ.क्र. । श्री./ । कर्मचाऱ्याचे | जन्म दिनांक ।जात प्रवर्ग| शौक्षणिक स्थापत्य । निम्न पदावरील | आस्थापनेचा | स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य सध्याचे जेष्ठतेचा अभिप्राय 
श्रीमती नांव अर्हता अभियांत्रिकी । नियुक्तीचा प्रकार | अभियांत्रिकी अभियांत्रिकी | अभियांत्रिकी | मंडळ दिनांक 
सहाय्यक दिनांक सहाय्यक या | सहाय्यक सहाय्यक | कार्यालय 
संवर्गात ज्या संवर्गात पदाची पदाची 
पदावरुन आले समावेशन । अर्हताकारी | आर्हताकारी 
त्या पदाचे नांव झाल्याचा परीक्षा / परीक्षा / 
दिनांक / विभागीय विभागीय 
सरळसेवेने परीक्षा | परीक्षा उत्तीर्ण 
हजर झाल्याचा | उत्तीर्ण आहे | होण्या पासून 
दिनांक किवा कसे | सूट मिळाली 
आहे किंवा कसे 
| a | २ ३ | ४ | 4 & | 8 | ८ ९ | 9% | } 19 १२ १३ |[__१४ | १५ 
२५५७ | श्री. ।निवृत्ती अंबुजी | ०१-०६-१९७२ |भ.ज.(ड)| डी.सी.ई सरळसेवा नियमित । २९-०५-२०१३ उत्तीर्ण चेंबूर, मुंबई | २९-०५-२०१३ |मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांनी 
मुंढे दि.०२.०८.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये श्री. निवृत्ती अंबुजी मुंढे यांच्या सेवाज्येष्ठमध्ये 
सुधारणा करण्याबाबत शासनास सादर केलेल्या कागदोपत्री पुराव्यास अनुसरुन 
दिनांक ११.१२.२०२०रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादीतील अ. क्र. २५५७ 
वरील श्री. निवृत्ती अंबुजी मुंढे यांचा जात प्रवर्ग भ.ज. (ब) ऐवजी भ.ज. (ड) असा 
बदल करण्यात येत आहे. 
२९४५-अ| श्री. ।विकास २५-०५-१९८१ |भ. ज. (ड) | बांधकाम सरळसेवा नियमित | २६-०९-२००८ उत्तीर्ण उस्मानाबाद| २६-०४-२०१५ श्री. विकास उत्तमराव मुंडे यांनी दि.०२.१२.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये दि. 
उत्तमराव मुंडे पर्यवेक्षक ११.१२.२०२० रोजीच्या ज्येष्ठता सूचीत त्यांच्या नावाचा समावेश नसल्याने त्यांच्या 


नावाचा समावेश करण्याबाबत विनंती केली आहे. श्री मुंडे यांनी उपलब्ध करुन 


दिलेल्या कागदोपत्री पुराव्यांस अनुसरुन स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक (अर्हता 
परीक्षा , विभागीय 


मधील तरतूदीस 
करण्यात येत 


9 


य परीक्षा आणि प्रशिक्षण), नियम २००१ मधील नियम ९ व १३ 
[दीस अनुसरुन श्री.मुंडे यांची दि.२६.०४.२०१५ रोजी ज्येष्ठता निश्चित 
आहे. यास्तव, दि.११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतीम 


ज्येष्ठता यादीतील 


॥दीतील अ. क्र. २९४५ वरील श्री. सिध्दार्थ लिंबाजी पंडीत यांच्याखाली 


व अ. क्र. २९४६ वरील श्री. स्वरुप WHat पिंपळे यांच्यावर अ. क्र. २९४५-अ येथे श्री. 


विकास उत्तमराव 


मराव मुंडे यांचे स्थान निश्चित करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/भाग-२/ आस्था-१, दिनांक ०७/१२/२०२२ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट "औ' 


शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/आस्था-१, दिनांक ११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गाच्या दि. ०१.०१.१९८९ ते दि. ३१.१२.२०१८ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठता सूची मधील सुधारणांबाबतेचे विवरणपत्र . 


अ.क्र. । श्री./ । कर्मचाऱ्याचे | जन्म दिनांक ।जात प्रवर्ग| शौक्षणिक स्थापत्य । निम्न पदावरील | आस्थापनेचा | स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य सध्याचे जेष्ठतेचा अभिप्राय 
श्रीमती नांव अर्हता अभियांत्रिकी | नियुक्तीचा प्रकार | अभियांत्रिकी ।अभियांत्रिकी | अभियांत्रिकी | मंडळ दिनांक 
सहाय्यक दिनांक सहाय्यक या | सहाय्यक सहाय्यक | कार्यालय 
संवर्गात ज्या संवर्गात पदाची पदाची 
पदावरुन आले समावेशन । अर्हताकारी | आर्हताकारी 
त्या पदाचे नांव झाल्याचा परीक्षा / परीक्षा / 
दिनांक / विभागीय विभागीय 
सरळसेवेने परीक्षा | परीक्षा उत्तीर्ण 
हजर झाल्याचा | उत्तीर्ण आहे | होण्या पासून 
दिनांक किवा कसे | सूट मिळाली 
आहे किंवा कसे 
| a | २ ३ | ४ | 4 & } 8 | ८ ९ ie ie | } 19 | १२ १३ |[__१४ | १५ 
११५०-अ|| श्री. | दिपक ११-०९-१९५६ | इ.मा. व. | एस. एस. सी. | हजेरी लिपिक | ०१-१०-१९८२ | रुपांतरित | २१-०५-२००५ | समावेडान यवतमाळ | २१-०५-२००५ |अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, यवतमाळ यांनी दि.२३.०३.२०२२ 
महादेवराव रोजीच्या पत्रान्वये दि. ११.१२.२०२० रोजीच्या ज्येष्ठता सूचीत श्री. दिपक 
राऊत महादेवराव राऊत यांच्या नावाचा समावेश करण्याबाबत विनंती केली आहे . अधीक्षक 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, यवतमाळ यांनी सादर केलेले कागदोपत्री 
पुराव्यास अनुसरुन श्री. राऊत यांना दिनांक २१.०५.२००५ हा ज्येष्ठता दिनांक 
प्रदान करण्यात येत आहे. यास्तव, दिनांक ११.१२.२०२०रोजी प्रसिध्द केलेल्या 
अंतिम ज्येष्ठता यादीतील स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गाच्या 
दि.११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतीम ज्येष्ठता यादीतील अ. क्र. ११५० 
वरील श्री. विजय विनायकराव शिंदेकर यांच्याखाली व अ. क्र. ११५१ वरील श्री. 
ज्ञानेश्वर बाबाराव बुरंगे यांच्यावर अ. क्र. ११५०-अ येथे श्री. दिपक महादेवराव 
राऊत यांचे स्थान निश्चित करण्यात येत आहे. 
१९९८-अ| श्रीमती |अर्चना रवि ११-०७-१९८४ |वि.मा.प्र| डी.सी. ई. सरळसेवा नियमित | २०-०८-२००८ | उत्तीर्ण पुणे २०-०८-२००८ |अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे यांनी दि.२८.०९.२०२२ 
कैरमकोंडा रोजीच्या पत्रान्वये श्रीमती अर्चना रवि कैरमकोंडा ( अर्चना नारायण शांकर) यांच्या 
(अर्चना सेवा ज्येष्ठतेमध्ये सुधारणा करण्याबाबत सादर केलेल्या कागदोपत्री पुराव्यास 
नारायण शांकर) अनुसरुन श्रीमती अर्चना रवि कैरमकोंडा यांना त्यांचा नियुक्तीचा दिनांक 


त्य 


यादीम' 


१.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द 
दिलीप यलणप्पा पाथरवट यांच्याखाली व १९९९ वरील 
येथे श्रीमती अर्चना रवि कैरमकोंडा 
आहे. दिनांक ११.१२.२०२० रोजीच्या अंतिम ज्येष्ठता 


a 
२०.०८.२००८ हा ज्येष्ठता दिनांक 
१ 
श्री. 


यांच्यावर अ.क्र.१९९८-अये 
स्थान निश्चित करण्यात येत 


केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता 


धील अ. क्र. २५४३ ये! 


ih प्रदान करण्यात येत आहे. यास्तव, दि. 


यादीतील अ. क्र. १९९८ वरील 
रील श्री लक्ष्मण विठोबा ढाकणे 
डा यांचे ज्येष्ठतेमध्ये 


थील नोंद रद्द करण्यात करण्यात 


करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/भाग-२/ आस्था-१, दिनांक ०७/१२/२०२२ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट "औ' 


शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/आस्था-१, दिनांक ११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गाच्या दि. ०१.०१.१९८९ ते दि. ३१.१२.२०१८ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठता सूची मधील सुधारणांबाबतेचे विवरणपत्र . 


अ.क्र. । श्री./ । कर्मचाऱ्याचे | जन्म दिनांक ।जात प्रवर्ग| शौक्षणिक स्थापत्य । निम्न पदावरील | आस्थापनेचा | स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य सध्याचे जेष्ठतेचा अभिप्राय 
श्रीमती नांव अर्हता अभियांत्रिकी | नियुक्तीचा प्रकार | अभियांत्रिकी ।अभियांत्रिकी | अभियांत्रिकी | मंडळ दिनांक 
सहाय्यक दिनांक सहाय्यक या | सहाय्यक सहाय्यक | कार्यालय 
संवर्गात ज्या संवर्गात पदाची पदाची 
पदावरुन आले समावेशन । अर्हताकारी | आर्हताकारी 
त्या पदाचे नांव झाल्याचा परीक्षा / परीक्षा / 
दिनांक / विभागीय विभागीय 
सरळसेवेने परीक्षा | परीक्षा उत्तीर्ण 
हजर झाल्याचा | उत्तीर्ण आहे | होण्या पासून 
दिनांक किवा कसे | सूट मिळाली 
आहे किंवा कसे 
| a | २ ३ [४ | 4 & | 8 | ८ ९ | 9% | } 19 | q १२ १३ |[__१४ | १५ 
१७९७-अ | श्रीम. ।संगिता प्रकाह | २१-०८-१९८० | खुला | डी.सी. ई. सरळसेवा नियमित | २४-०६-२००८ उत्तीर्ण पुणे २४-०६-२००८ |अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे यांनी दि.२८.०९.२०२२ 
वाबळे ( रोजीच्या पत्रान्वये श्रीमती संगिता प्रकाश वाबळे ( श्रीम. गायत्री विवेकानंद पवार) 
श्रीमती गायत्री यांच्या सेवा ज्येष्ठतेमध्ये सुधारणा करण्याबाबत शासनास सादर केलेल्या 
विवेकानंद कागदोपत्री पुराव्यास अनुसरुन श्रीम. गायत्री विवेकानंद पवार यांना त्यांचा 
पवार) नियुक्तीचा दिनांक २४.०६.२००८ हा ज्येष्ठता दिनांक प्रदान करण्यात येत आहे. 
यास्तव, दि. ११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादीतील अ. क्र. 
१७९७ वरील श्री. मनोज हरिभाऊ जाधव यांच्याखाली व १९९७ वरील श्री सचिन 
कोंडाजी होळके यांच्यावर१७९७-अ येथे श्रीमती गायत्री विवेकानंद पवार (श्रीमती 
गायत्री विवेकानंद पवार) यांचे स्थान निश्चित करण्यात येत आहे. दि.११.१२.२०२० 
रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी मधील अ. क्र. २७७२ येथील नोंद रद्द 
करण्यात येत आहे. 
१६९९-अ | श्रीमती | अर्चना अजय | १४-०६-१९७७ |इ.मा.व. | डी. सी.ई. सरळसेवा नियमित | ३०-०५-२००८ उत्तीर्ण रा.म. मं. | ३०-०५-२००८ |श्रीमती अर्चना अजय क्षिरसागर यांनी दि.निरंक रोजीच्या पत्रान्वये त्यांच्या सेवा 
क्षिरसागर (नियुक्‍ती नागपूर ज्येष्ठतेमध्ये सुधारणा करण्याबाबत शासनास सादर केलेल्या कागदोपत्री पुराव्यास 
खुला अनुसरुन श्रीमती अर्चना अजय क्षिरसागर यांना त्यांचा नियुक्तीचा दिनांक 
महिला) ३०.०५.२००८ हा ज्येष्ठता दिनांक प्रदान करण्यात येत आहे. यास्तव दि. 
११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादीतील अ. क्र. १६९९ वरील 
श्री. प्रविणप्रभाकर पोरेड़ीवार यांच्याखाली व १७०० वरील श्री हारद भगवान रामटेके 
यांच्यावर अ.क्र.१६९९-अ येथे श्रीमती अर्चना अजय क्षिरसागर यांचे स्थान निश्चित 
करण्यात येत आहे. दि. ११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी 
मधीलअ. क्र. २५३१ येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/भाग-२/ आस्था-१, दिनांक ०७/१२/२०२२ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट "औ' 


शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/आस्था-१, दिनांक ११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गाच्या दि. ०१.०१.१९८९ ते दि. ३१.१२.२०१८ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठता सूची मधील सुधारणांबाबतेचे विवरणपत्र . 


अ.क्र. । श्री./ । कर्मचाऱ्याचे | जन्म दिनांक ।जात प्रवर्ग| शौक्षणिक स्थापत्य । निम्न पदावरील | आस्थापनेचा | स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य सध्याचे जेष्ठतेचा अभिप्राय 
श्रीमती नांव अर्हता अभियांत्रिकी । नियुक्तीचा प्रकार | अभियांत्रिकी अभियांत्रिकी | अभियांत्रिकी | मंडळ दिनांक 
सहाय्यक दिनांक सहाय्यक या | सहाय्यक सहाय्यक | कार्यालय 
संवर्गात ज्या संवर्गात पदाची पदाची 
पदावरुन आले समावेशन । अर्हताकारी | आर्हताकारी 
त्या पदाचे नांव झाल्याचा परीक्षा / परीक्षा / 
दिनांक / विभागीय विभागीय 
सरळसेवेने परीक्षा | परीक्षा उत्तीर्ण 
हजर झाल्याचा | उत्तीर्ण आहे | होण्या पासून 
दिनांक किवा कसे | सूट मिळाली 
आहे किंवा कसे 
| a | २ ३ | ककी | 4 ६ } 8 | ८ ९ | 9% | } 19 | १२ १३ [१४ | १५ 
३०२८-अ | श्रीमती [gor wat ३०-०३-१९९४ | इ.मा. व. बी. ई. सरळसेवा नियमित | ०९-०७-२०१५ उत्तीर्ण नाशिक । ०९-०७-२०१५ |अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक यांनी दि.२९.०६.२०२२ 
उचित (सिव्हील) रोजीच्या पत्रान्वये श्रीमती पुजा war उचित यांच्या सेवाज्येष्ठतेमध्ये सुधारणा 
करण्याबाबत शासनास सादर केलेल्या अहवालातील कागदोपत्री पुराव्यास 
अनुसरुन दि. ११.१२.२०२० रोजीच्या ज्येष्ठता सूचीतील अ. क्र. ३०८७ वरील 
श्रीमती पुजा रमेश उचित यांचा नियुक्‍ती दिनांक तसेच ज्येष्ठता दिनांक 
०७.०९.२०१५ ऐवजी ०९.०७.२०१५ असा बदल करण्यात येत आहे. यास्तव, 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गाच्या दि. ११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या 
अंतिम ज्येष्ठता यादीतील अ. क्र. ३०२८ वरील डी. एस. कापडणीस यांच्याखाली 
व अ. क्र. ३०२९ वरील श्री. संतोष संजीवन मोळवणे यांच्यावर अ. क्र. ३०२८-अ येथे 
श्रीमती पुजा रमेश उचित यांचे स्थान निश्चित करण्यात येतआहे. दि.११.१२.२०२० 
रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमधील श्रीमती पुजा रमेश उचित यांची 
अ. क्र. ३०८७ येथील नोंद रद्द करण्यात करण्यात येत आहे. 
३०९१ | कु. | प्रतिभा ३०-११-१९९१ | इ.मा.व. बी. ई. सरळसेवा नियमित | ०६-११-२०१५ | उत्तीर्ण नाशिक | ०६-११-२०१५ |अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक यांनी दि.२९.०६.२०२२ 
बाबासाहेब मते (महिला) | (सिव्हील) रोजीच्या पत्रान्वये कु. प्रतिभा बाबासाहेब मते यांच्या जात प्रवर्गामध्ये सुधारणा 


अनुसरु 


न दि. ११.१२.२०२० रोजीच्या 


प्रतिभा 


(महिला) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


तेभा बाबासाहेब मते यांच्या समोरील 


च्या ज्येष्ठता सूचीतील अ. 
रील स्तंभ क्र. ५ येथे खुला 
. 


करण्याबाबत शासनास सादर केलेल्या अहवालातील कागदोपत्री पुराव्यास 


क्र. ३०९१ वरील कु. 
ऐवजी इ.मा.व. 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/भाग-२/ आस्था-१, दिनांक ०७/१२/२०२२ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट "औ' 
शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/आस्था-१, दिनांक ११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गाच्या दि. ०१.०१.१९८९ ते दि. ३१.१२.२०१८ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठता सूची मधील सुधारणांबाबतेचे विवरणपत्र . 
श्री./ । कर्मचाऱ्याचे | जन्म दिनांक | जात प्रवर्ग स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य सध्याचे जेष्ठतेचा अभिप्राय 
श्रीमती नांव अभियांत्रिकी अभियांत्रिकी ।अभियांत्रिकी | अभियांत्रिकी मंडळ दिनांक 
सहाय्यक सहाय्यक या | सहाय्यक सहाय्यक | कार्यालय 

संवर्गात ज्या संवर्गात पदाची पदाची 

पदावरुन आले समावेशन । अर्हताकारी | आर्हताकारी 
त्या पदाचे नांव झाल्याचा परीक्षा / परीक्षा / 
दिनांक / विभागीय विभागीय 

सरळसेवेने परीक्षा | परीक्षा उत्तीर्ण 

हजर झाल्याचा | उत्तीर्ण आहे | होण्या पासून 

दिनांक किवा कसे | सूट मिळाली 

आहे किंवा कसे 
२ ३ = ४ | 4 } 8 | | | १२ १३ |[__१४ | १५ 
श्री. ।स्वप्नील ०६-०८-१९९० | खुला सरळसेवा ०९-०७-२०१५ उत्तीर्ण नाशिक | ०९-०७-२०१५ सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक यांनी दि.२९.०६.२०२२ 
यडावंत देवरे 


रोजीच्या पत्रान्वये श्री. स्वप्नील यशवंत देवरे यांच्या सेवाज्येष्ठते सुधारणा 


अनुसरुन दि. ११.१२.२०२ 


दिनांक ११.१२.२०२० रोजी 


सादर केलेल्या अहवालातील कागदोपत्री पुराव्यास 
रोजीच्या ज्येष्ठता सूचीतील अ. क्र. ३०८१ वरील श्री. 
यांचा नियुक्‍ती दिनांक तसेच ज्येष्ठता दिनांकामध्ये 
.०७.२०१५ असा बदल करण्यात येत आहे. यास्तव, 

। प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादीतील अ.क्र. ३०२५ 


वरील श्रीमती नौशिन 


न परविन सय्यद खान यांच्याखाली व अ. क्र. ३०२६ वरील श्री. 
यांच्यावर अ. क्र. ३०२५-अ येथे श्री. स्वप्नील यशवंत देवरे यांचे 


ज्येष्ठतेमध्ये स्थान 


निश्चित करण्यात येत आहे. दिनांक ११.१२.२०२० रोजीच्या 


यादीमधील श्री. स्वप्नील garda देवरे यांची अ. क्र. ३०८१ येथील 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/भाग-२/ आस्था-१, दिनांक ०७/१२/२०२२ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट "औ' 


शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/आस्था-१, दिनांक ११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गाच्या दि. ०१.०१.१९८९ ते दि. ३१.१२.२०१८ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठता सूची मधील सुधारणांबाबतेचे विवरणपत्र . 


अ.क्र. । श्री./ । कर्मचाऱ्याचे | जन्म दिनांक ।जात प्रवर्ग| शौक्षणिक स्थापत्य । निम्न पदावरील | आस्थापनेचा | स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य सध्याचे जेष्ठतेचा अभिप्राय 
श्रीमती नांव अर्हता अभियांत्रिकी | नियुक्तीचा प्रकार | अभियांत्रिकी ।अभियांत्रिकी | अभियांत्रिकी | मंडळ दिनांक 
सहाय्यक दिनांक सहाय्यक या | सहाय्यक सहाय्यक | कार्यालय 
संवर्गात ज्या संवर्गात पदाची पदाची 
पदावरुन आले समावेशन । अर्हताकारी | आर्हताकारी 
त्या पदाचे नांव झाल्याचा परीक्षा / परीक्षा / 
दिनांक / विभागीय विभागीय 
सरळसेवेने परीक्षा | परीक्षा उत्तीर्ण 
हजर झाल्याचा | उत्तीर्ण आहे | होण्या पासून 
दिनांक किवा कसे | सूट मिळाली 
आहे किंवा कसे 
| a | 2 3 [४ | 4 & | 8 | ८ ९ | 9% | } 19 | q १२ १३ |[__१४ | १५ 
१९३०-अ| श्री. |सचिन बाबुराव | २४-०६-१९८९ | अ. जा. | बांधकाम सरळसेवा नियमित | ११-०८-२००८ | उत्तीर्ण उस्मानाबाद| ११-०८-२००८ |अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद यांनी 
कांबळे पर्यवेक्षक दि.२३.०९.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये श्री. सचिन बाबुराव कांबळे यांच्या सेवा 
ज्येष्ठतेमध्ये सुधारणा करण्याबाबत शासनास सादर केलेल्या अहवालातील 
कागदोपत्री पुराव्यास अनुसरुन दि. ११.१२.२०२० रोजीच्या ज्येष्ठता सूचीतील अ. 
क्र.२१४० वरील श्री. सचिन बाबुराव कांबळे यांचा नियुक्‍ती दिनांक तसेच ज्येष्ठता 
दिनांक ०८.११.२००८ ऐवजी ११.०८.२००८ असा बदल करण्यात येत आहे. 
यास्तव, दिनांक ११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता यादीतील अ. क्र. 
१९३० वरील श्रीमती अदिती staat कर्णिक (श्रीमती लक्ष्मी भिमाजी पोळ) 
यांच्याखाली व अ. क्र. १९३१ वरील श्री. प्रमोद विष्णू कांबळे यांच्यावर अ. क्र. १९३०- 
अ येथे करण्यात श्री. सचिन बाबुराव कांबळे यांचे नाव निश्चित करण्यात येत आहे. 
दिनांक ११.१२.२०२०रोजीच्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमधील श्री. सचिन बाबुराव 
कांबळे यांची अ. क्र. २१४० येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 
२९३२ | श्री. राजपाल २१-०२-१९८० | अ.जा. | डी. सी.ई. सरळसेवा नियमित | १२-०८-२००८ उत्तीर्ण औरंगाबाद | २६-०४-२०१५ | श्री. राजपाल गोपाळराव कांबळे यांनी दि. १७.१०.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये सादर 
गोपाळराव (दूरस्थ केलेल्या प्रस्तावातील कागदोपत्री पुराव्यास अनुसरून, श्री. राजपाल गोपाळराव 
कांबळे शिक्षणाद्वारे) कांबळे यांनी दुरस्थ शिक्षणाद्वारे स्थापत्य अभियांत्रिकी पदविका (डीसीई) ही 


शैक्षणिक पात्रता धारण केली 


आहे. सबब श्री.कांबळे यांच्या शैक्षणिक अर्हतेमध्ये 


दूरस्थ शिक्षणाद्वारे स्थापत्य अभियांत्रिकी पदविका अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/भाग-२/ आस्था-१, दिनांक ०७/१२/२०२२ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट "औ' 
शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/आस्था-१, दिनांक ११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गाच्या दि. ०१.०१.१९८९ ते दि. ३१.१२.२०१८ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठता सूची मधील सुधारणांबाबतेचे विवरणपत्र . 
अ.क्र. । श्री./ । कर्मचाऱ्याचे | जन्म दिनांक ।जात प्रवर्ग| शौक्षणिक स्थापत्य । निम्न पदावरील | आस्थापनेचा | स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य सध्याचे जेष्ठतेचा अभिप्राय 
श्रीमती नांव अर्हता अभियांत्रिकी | नियुक्तीचा प्रकार | अभियांत्रिकी अभियांत्रिकी | अभियांत्रिकी | मंडळ दिनांक 
सहाय्यक दिनांक सहाय्यक या | सहाय्यक सहाय्यक | कार्यालय 
संवर्गात ज्या संवर्गात पदाची पदाची 
पदावरुन आले समावेशन । अर्हताकारी | आर्हताकारी 
त्या पदाचे नांव झाल्याचा परीक्षा / परीक्षा / 
दिनांक / विभागीय विभागीय 
सरळसेवेने परीक्षा | परीक्षा उत्तीर्ण 
हजर झाल्याचा | उत्तीर्ण आहे | होण्या पासून 
दिनांक किवा कसे | सूट मिळाली 
आहे किंवा कसे 
| a | २ ३ [_ ४ | 4 ६ | 8 | ८ ९ | 9 | ; 19 | १२ १३ |[__१४ | १५ 
१७३५-अ | श्रीमती |भिमाबाई ०२-१२-१९७४ | अ.जा. | वास्तुशास्त्र सरळसेवा नियमित | ०४-०६-२००८ | उत्तीर्ण पुणे | ०४-०६-२००८ |अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे यांनी दि. २१.१०.२०२२ 
श्रीरंग आरेखक रोजीच्या पत्रान्वये श्रीमती भिमाबाई श्रीरंग गायकवाड यांच्या सेवा ज्येष्ठतेमध्ये 
गायकवाड सुधारणा करण्याबाबत सादर केलेल्या अहवालातील कागदोपत्री पुराव्यास 
अनुसरुन, श्रीमती भिमाबाई श्रीरंग गायकवाड यांना त्यांचा नियुक्तीचा दिनांक 
०४.०६.२००८ हा ज्येष्ठता दिनांक प्रदान करण्यात येत आहे. यास्तव, दि. 
११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादीतील अ. क्र. १७३५ वरील 
कु. मेघा पंढरीनाथ आगलावे यांच्या खाळी व १७३६ वरील श्री.प्रदिप दशरथ 
चोंडकाळे (प्रदिप दशरथ राजे) यांच्यावर अ.क्र. १७३५-अ येथे श्रीमती भिमाबाई 
श्रीरंग गायकवाड यांचे स्थान निश्चित करण्यात येत आहे. दिनांक ११.१२.२०२० 
रोजीच्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमधील श्रीमती भिमाबाई श्रीरंग गायकवाड यांची अ. 
क्र. २७५८ येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


